अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, 
यवतमाळ यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, यवतमाळ प्रकल्प बांधकाम विभाग, 
यवतमाळ आणि त्या अंतर्गत कार्यरत 
२ उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
पदांना दि.३१/०८/२०२१ च्या पुढे दि.०१/०९/२०२१ 
पासून दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/३०६ (प्र.क्र.१३८/२०२१)/म.प्र., 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०२१. 


पहावे:- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र. मुदतवाढ-२०२१/३०६(प्र.क्र.१३८/२०२१)/ 
म.प्र. दि.१५/०६/२०२१ . 
2) अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ,यवतमाळ यांचे पत्र 
क्र.२८५७/आस्था-१/मु.वा.प्र/२०२१ , दि. ०८/०९/२०२१ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र:पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., 
दि.१०/०८/२०२१. 
प्रस्तावना : 
अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, यवतमाळ प्रकल्प बांधकाम विभाग, यवतमाळ व त्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या २ उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७० पदांना दि. २८/०२/२०२१च्या पुढे दि. ०१/०३/२०२१ 
पासून दि. ३१/०८/२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र. १ अन्वये मुदतवाढ देण्यांत आली होती. 
संदर्भाधीन क्र. २ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

आता या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या परिशिष्ट "अ" मध्ये अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ 
पाटबंधारे मंडळ,यवतमाळ यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ प्रकल्प बांधकाम 
विभाग, यवतमाळ व त्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या १) लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग क्र.५ 
पांढरकवडा २) टाकळी डोलारी मध्यम प्रकल्प उपविभाग, दारव्हा या २ उपविभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७० पदांना सदर पदे विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेत आहेत व 
ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून दि.३१/०८/२०२१ च्या 
पुढे दि. ०१/०९ /२०२१पासून दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


यावरील नियत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च मागणी क्र. आय,५- ४७०१- मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च-८०, सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/३०६ (प्र.क्र.१३८/२०२१)/म.प्र. 


उपक्रमातील गुंतवणूका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना वेतनावरील खर्चासाठी 
भागभांडवली अंठशदान(वेतन ) (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (अनिवार्य ) (४७०१ आय १७१) तसेच रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च मागणी 
क्र. आय५-, ४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च ८०-सर्वसाधारण (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना गुंतवणूक (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग 
भांडवली अंशदान (०२) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(कार्यालय )(४७०१ एच ६६५) या लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि. १०/०८/२०२१ नुसार विभागास दिलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२८१७४४०४३९२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Sapana 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे ( परिशिष्ट "अ", "ब",) Suresh Belote * 


(सपना बेलोटे) 
शासनाच्या कक्ष अधिकारी 


प्रत सहपत्रासह :- 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 
५. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ. 
६. कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ प्रकल्प बांधकाम विभाग, यवतमाळ. 
७. अर्थसंकल्प (9) /आ.(प्र.शि.) कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मध्यम प्रकल्प (कार्यासन संग्रहाथी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/३०६ (प्र.क्र.१३८/२०२१)/म.प्र. 


परिशिष्ट- "अ' 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/३०६ (प्र.क्र. १३८/ २०२१)/म.प्र. दि. २८/०९/२०२१ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
मुदतवाढ कालावधी (दि. ०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२) 


विभागाचे / उपविभागाचे नांव 


पदनाम 


३. 


1 छु. | 


यवतमाळ प्रकल्प 
यवतमाळ (बांधकाम) 


बांधकाम विभाग, 


१. कार्यकारी अभियंता 


२. उपकार्यकारी अभियंता 


3. विभागीय लेखापाल 


४. कनिष्ठ अभियंता 


५. प्रथम लिपिक 


६. वरिष्ठ लिपिक 


७. कनिष्ठ लिपिक 


८. टंकलेखक 


९. निम्न श्रेणी लघुलेखक 


१०. आरेखक 


११. सहाय्यक आरेखक 


१२. संगणक 


१३. भांडारपाल 


१४. सहाय्यक भांडारपाल 


94. वाहन चालक 


१६. नाईक 


-०|-|-|-|-|- |) 0} 0] Aw] 9८ 


१७. शिपाई 


Cc 
es 


१८. चौकीदार 


-O 


एकूण 


an 
9८ 


BY पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग क्र.५, 


पांढरकवडा (बांधकाम) 


१. उपविभागीय अधिकारी 


२. कनिष्ठ अभियंता 


३. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४. वरिष्ठ लिपिक 


४. कनिष्ठ लिपिक 


६. टंकलेखक 


७. अनुरेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


१०. चौकीदार 


oO} A] oO} Of] ©] A] ©] K| K]} -5 


एकूण 


ae) 
ios 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/३०६ (प्र.क्र.१३८/२०२१)/म.प्र. 


बो टाकळी डोलारी मध्यम प्रकल्प उपविभाग, 
दारव्हा (बांधकाम) 


१. उपविभागीय अधिकारी 


२. कनिष्ठ अभियंता 


३. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४. वरिष्ठ लिपिक 


४. कनिष्ठ लिपिक 


६. टंकलेखक 


७. अनुरेखक 


८. वाहन चालक 


९. शिपाई 


१०. चौकीदार 


-०| A] O} OO} -0 | A] OO] ७८ | 9७८ | -5 


एकूण 


> 
ios 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे (परिशिष्ट-"अ" नुसार) 


अ.क्र. विभाग/उपविभागाचे नांव 


एकूण पदे 


१ । यवतमाळ प्रकल्प बांधकाम विभाग, यवतमाळ (बांधकाम) 


२४ 


आओ | लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग क्र.५, पांढरकवडा (बांधकाम) 


4¢ 


ब) | टाकळी STON मध्यम प्रकल्प उपविभाग, दारव्हा (बांधकाम) 


१ 


एकूण : 


| wo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


